श्री. मनोज भालचंद्र मुडे, सहायक अभियंता 
श्रेणी-२ यांचे उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) 
संवर्गाच्या सन २०२१-२२ च्या निवडसूचीतून 
नाव वगळण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन, 
जलसंपदा विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक : एसएलएस २०२१/(२३१/२०२१)/आ(वर्ग-२) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : - ०४/०५/२०२२ 


शासन आदेशा :- 

उप विभागीय अभियंता (स्था) संवर्गाच्या सन २०२१-२२ निवडसुचीसाठी क्षेत्रिय 
कार्यालयाकडून माहिती मागविण्यात आली होती. सदर माहितीत श्री. मनोज भालचंद्र मुडे, 
स.अ.श्रेणी-२ यांनी दि.२०/१२/२०२१ च्या अर्जान्वये कौटुंबिक तसेच वैदयकिय कारणास्तव 
पदोन्नतीची अतिरिक्‍त जबाबदारी घेऊ इच्छित नसल्याबाबत Holes आहे. यास्तव श्री. मनोज 
भालचंद्र मुडे यांचे उप विभागीय अभियंता (स्था) संवर्गाच्या सन २०२१-२२ च्या निवडसुचीत व पुढील 
दोन वर्षाच्या निवडसुचीत विचार करण्यात येणार नाही. 

तसेच, त्यापुढील कार्यवाही ही सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय, क्रमांक 
एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का-१२, दिनांक १२.०९.२०१६ मध्ये नमूद तरतुदी विचारात घेऊन 
करण्यात येईल. 

हा आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०५०४१७१६०४६०२७ असा आहे. सदर 
शासन आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
UDDHAV R 


DAHIPHALE 


(उद्धव र. दहिफळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १२ व १६-ब), मंत्रालय, मुंबई, 

२.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (WAT), 

३. सचिव (लाक्षेवि),जळसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर यांनी श्री. मुडे यांच्या प्रकरणी सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या दि.१२.०९.२०१६ च्या शासन निर्णयात नमुद अटीच्या अनुषंगाने पुढील 
कार्यवाही करावी. 

५. अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण मंडळ, नागपूर 

६. श्री. श्री. मनोज भालचंद्र मुडे, स.अ. श्रेणी-२ (व्दारे - अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प 
अन्वेषण मंडळ, नागपूर 

७.कार्यासन - आ (स.अ.श्रेणी-२), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. आ (वर्ग-२) कार्यासन, संग्रहार्थ. 


